RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - २ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ ते श्रावण ६ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव 
जळगाव शहर महानगरपालिका ( मूळ + वाढीव हद्द ) विकास योजना तयार करणेचा इरादा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


जाहीर सूचना 


क्रमांक मनपा / नर / २७१ / २०२१.- ज्याअर्थी , जळगाव शहर महानगरपालिका क्षेत्रात मूळ हद्द व वाढीव हद्द अशा दोन विकास योजना 
अंमलात आहेत . जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या मूळ हद्दीची विकास योजना ( सुधारित ) टीपीएस -३५८८ / १ ९ ४ / सीआर - ९ ७ / युडी - ९ , दिनांक 
६ जानेवारी १ ९९ ३ अन्वये मंजूर झालेली असून उक्त विकास योजना दिनांक १५ फेब्रुवारी १ ९९ ३ पासून अंमलात आलेली आहे . महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ नुसार विकास योजना अंमलात येऊन २० वर्षांचा कालावधी झाला असल्यामुळे 
सदर विकास योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे . तसेच महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना ( वाढीव क्षेत्र ) टीपीएस -३५ ९९ / 
७३८ / सीआर -१४२ ( अ ) / युडी - ९ अन्वये दिनांक ११ फेब्रुवारी २००२ रोजी मंजूर झालेली असून दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आलेली 
आहे . वाढीव हद्दीच्या विकास आराखड्याची मुदत सन २०२२ मध्ये संपणार आहे . 

तथापि , शासनाचे नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१८ / १६४७ / प्र.क्र . २५२ / १८ / नवि -१३ , दिनांक १५ 
ऑक्टोबर २०१८ अन्वये महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती / विशेष प्राधिकरणे अथवा अन्य नियोजन प्राधिकरणे यांनी 
त्यांच्या क्षेत्रात जर मूळ हद्द व वाढीव हद्द क्षेत्राच्या अशा दोन भागात विकास योजना मंजूर असतील तर अशा मंजूर विकास योजनांपैकी 
कोणत्याही एका भागाची विकास योजना सुधारित करण्याची प्रक्रिया सुरू करताना जरी दुसऱ्या भागाची विकास योजना मंजूर होऊन अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून कितीही कालावधी झालेला असेल तरी नियोजन प्राधिकरणाच्या संपूर्ण क्षेत्राचा विचार होऊन दोन्ही भागाच्या विकास 
योजना सुधारित करण्याची प्रक्रिया एकत्रित हाती घ्यावी , असे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५४ 
अन्वये निर्देश दिलेले आहेत . 


त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) सह कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार 
जळगाव शहर महानगरपालिकेने दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या महासभेत ठराव क्रमांक ८४० पारित करून महानगरपालिकेच्या मूळ 
हद्दीसह वाढीव हद्दीची विकास योजना सुधारित करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे . ज्या क्षेत्रासाठी विकास योजना सुधारित करावयाची आहे 


( १ ) 


वि ( एच ) ८१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


ते क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) अन्वये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 

नियोजित विकास योजनेचे अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यत येत असून अशा हरकती / सूचना असतील तर हे जाहीर 
प्रकटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या ( साठ दिवस ) आत लेखी स्वरूपात जळगाव शहर 
महानगरपालिकेकडे देण्यात याव्यात . त्यामध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम २३ ( १ ) नुसार जळगाव शहर महानगरपालिका 
त्यावर योग्य तो विचार करेल . उशीरा आलेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

सतीश कुलकर्णी , 

आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव , 


जळगाव , २५ जून २०२१ . 


BY COMMISSIONER 


JALGAON CITY MUNICIPAL CORPORATION , JALGAON 


Declaration of intention to prepare Development Plan 


As per Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Public Notice 


क्रमांक मनपा / नर / २७१ / २०२१.- Whereas , Jalgaon City Development Plan ( Old Municipal limit ) is approved 
by the Government Notification No. TPS / 3588 / 194 / CR - 97 / UD - 9 , dated 6th January 1993 and comes into 
force from dated 15th February 1993. As per Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 Sec . 
38 , it is necessary to revise Development Plan at least ones in 20 years from the date on which it 
comes into force . 

Similarly , Development Plan of Jalgaon ( Additional Area ) is approved by the Government Resolution 
No. TPS - 3599 / 738 / CR - 142 ( A ) / UD - 9 , dated 11th February 2002 under and comes into force from dated 
7th April 2002 . 

However , as per the Government of Maharashtra Urban Development Government Resolution No. 
TPS - 1818 / 1647 / CR / UD - 13 , dated 15th October 2018 under Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 Section 154 , it is directed to revise both the Development Plan of City combinely , wherever 
two Development Plans are approved separately for old limit and extended limit of city and work under 
process for revision of Development Plan of any one of them . Jalgaon City Municipal Corporation under 
its General Body Resolution No. 840 , dated 20th February 2018 has declared its intention to prepare 
the Revised Development Plan of Jalgaon City Municipal Corporation limit as per provision under 
Section 23 ( 1 ) and 38 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Copy of the plan showing the area for which the Development Plan is to be revise is displayed and 
kept open for inspection by the public on all working days during office hours at office of Jalgaon City 
Municipal Corporation , Jalgaon as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 . 

Seggestions / objections if any , regarding boundaries of the said Development Plan if any should 
be communicated in writing within 60 ( sixty ) days from the dated of publication of intention in the 
Maharashtra Government Gazette , shall be considered by the Jalgaon City Municipal Corporation , 
Jalgaon for the Consideration under Section 23 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966. Suggestions / objections received after the given period will not be take into consideration . 

SATISH KULKARNI , 

Commissioner , 

Jalgaon City Municipal Corporation , Jalgaon . 
Jalgaon , 25th June 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 


बरोबर नेणे 


; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


आदेश 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 

, 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / १६२६ / २०२१.- ज्याअर्थी , नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 
भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 
मोर्चे , धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 
अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , 
कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू 
करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / २८६५ / २०२१ , दिनांक ८ एप्रिल 
२०२१ अन्वये विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . तसेच कोविड -१ ९ विषाणू प्रादुर्भावाने अनुषंगाने 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , जिल्हा जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , नाशिक यांचेमार्फत वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे 
पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील . त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 
कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक ११ एप्रिल २०२१ चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक २५ एप्रिल २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 
अंमलात राहील . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ एप्रिल २०२१ रोजी माझ्या 


सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


नाशिक . 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 


नाशिक , ९ एप्रिल २०२१ . 


बाळगणे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 


बरोबर नेणे ; 


आदेश 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / १ ९ १५ / २०२१.- ज्याअर्थी , नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 
भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 
मोर्चे , धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 

; 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 


अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , 


कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 


कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू 
करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / ४६२५ / २०२१ , दिनांक १२ मे 
२०२१ अन्वये विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . तसेच कोविड -१ ९ विषाणू प्रादुर्भावाने अनुषंगाने 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , जिल्हा जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , नाशिक यांचेमार्फत वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे 
पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील . त्याचप्रमाणे हा आदेश 


पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 


कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक १३ मे २०२१ चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक २७ मे २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 
अंमलात राहील . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ मे २०२१ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भागवत डोईफोडे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


नाशिक . 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 


नाशिक , १२ मे २०२१ . 


, 


बाळगणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


५ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6262/2020.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave Ex post facto from 14th 
September 2020 to 19th September 
2020 suffixing holiday on 20th 
September 2020 with permission to 
leave headquarter from 14th 
September 2020 till 21st September 
2020 before office hours . 


Smt . K. K. Patil , 
District Judge - 10 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


2 


Smt . K. K. Patil , 
District Judge - 10 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 11 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 21st September 
2020 to 25th September 2020 
prefixing holiday on 20th September 
2020 and suffixing holidays on 26th 
September 2020 and 27th September 
2020 with permission to leave 
headquarter from 19th September 
2020 after office hours till 28th 
September 2020 before office hours . 


3 


Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . M. N. Saleem , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Earned Leave from 21st September 
2020 to 25th September 2020 
prefixing holiday on 20th September 
2020 suffixing holidays on 26th 
September 2020 and 27th September 
2020 with permission to leave 
headquarter from 19th September 
2020 after office hours till 28th 
September 2020 before office hours . 


4 


Smt . K. P. Rathore , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Medical Leave Ex post Facto from 
18th September 2020 to 19th 
September 2020 . 


Shri . G. V. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


૬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


5 


Shri . U. V. Joshi , 
7th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . P. N. Kulkarni , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


6 


Shri . S. D. Patil , 
12th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 21st September 
2020 to 23rd September 2020 
prefixing holiday on 20th September 
2020 with permission to leave 
headquarter from 19th September 
2020 after office hours till 24th 
September 2020 before office hours . 
Earned Leave from 28th September 
2020 to 1st October 2020 prefixing 
holidays on 26th September 2020 and 
27th September 2020 and suffixing 
holiday on 2nd October 2020 with 
permission to leave headquarter from 
25th September 2020 after office 
hours till 3rd September 2020 before 
office hours . 


Shri . A. A. Khandale , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


7 


Smt . S. G. Jadhav , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrigonda . 


Earned Leave from 21st September 
2020 to 25th September 2020 
prefixing holiday on 20th September 
2020 and suffixing holidays on 26th 
September 2020 and 27th September 
2020 with permission to leave 
headquarter from 19th September 
2020 after office hours till 28th 
September 2020 before office hours . 


Shri . R. B. Kulkarni , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Shrigonda . 


8 


Smt . B. M. Kothavale , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Rahuri . 


Earned Leave from 28th September 
2020 to 1st October 2020 prefixing 
holidays on 26th September 2020 and 
27th September 2020 and suffixing 
holiday on 2nd October 2020 with 
permission to leave headquarter from 
25th September 2020 after office 
hours till 3rd October 2020 before 
office hours . 


Smt . M. P. Mathure , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Rahuri . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of M. C. S. R. ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have 
continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 


SHRIKANT L. ANEKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 1st October 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


60 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3999 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


1 


Shri . M. A. Shinde , 
District Judge - 10 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Earned Leave for five ( 5 ) days from 3rd October 
2020 to 7th October 2020 prefixing holiday falling 
on 2nd October 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 1st October 2020 
after office hours to 8th October 2020 before office 
hours . 


2 Shri . P. D. Digraskar , 

Earned Leave for thirteen ( 13 ) days from 18th 
Extra Joint District Judge and September 2020 to 30th September 2020 with 
Additional Sessions Judge , Niphad . 

permission to leave headquarter with effect from 

18th September 2020 to 30th September 2020 . 
3 Shri . S. S. Jahagirdar , 

Ex Post Facto sanction to the Half Pay Leave for 
Civil Judge , Senior Division , 

four ( 4 ) days from 18th September 2020 to 21st 
Niphad . 

September 2020 with permission to leave 

headquarter . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 


1 


Shri . M. A. Shinde , 
District Judge - 10 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 10 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik . 


2 


Shri . P. D. Digraskar , 
Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , Niphad . 


Shri . R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Niphad . 


2 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Shri . S. B. Kale , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 3rd October 2020 . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२- २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3934 / 2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


1 


Smt . M. R. Dhanorkar , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 23rd 
September 2020 to 25th September 2020 suffixing 
holidays falling on 26th September 2020 and 27th 
September 2020 . 


2 


Smt . S. K. Dugaonkar , 
3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 22nd 
September 2020 to 25th September 2020 suffixing 
holidays falling on 26th September 2020 and 27th 
September 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st September 2020 
after office hours to 28th September 2020 before 
office hours . 


3 


Smt . G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Dindori . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for two ( 2 ) days from 15th September 2020 and 
16th September 2020 . 


4 


Shri . V. A. Avhad , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 21st 
September 2020 to 23rd September 2020 
prefixing Sunday falling on 20th September 2020 
with permission to leave headquarter with effect 
from 19th September 2020 to 24th September 
2020 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 


1 


Smt . M. R. Dhanorkar , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Shri . A. S. Deshmukh , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 23rd September 
2020 . 


Shri . S. R. Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 24th September 
2020 and 25th September 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२- २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


( II ) - contd . 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


2 


Smt . S. K. Dugaonkar , 
3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Shri . T. N. Quadri , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


3 


Smt . G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Dindori . 


Smt . S. P. Kulkarni , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori . 


4 


Shri . V.A. Avhad , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 


Shri . A. G. Tamboli , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 25th September 2020 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3955 / 2020.- Earned leave for four ( 4 ) days from 28th September 2020 to 1st October 
2020 suffixng holidays falling on 26th September 2020 to 27th September 2020 and suffixing holidays 
falling on 2nd October 2020 with permission to leave headquarter with effect from 25th September 
2020 after office hours to 3rd October 2020 before office hours is hereby granted to Shri . N. N. 
Chintamani , Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Yeola . 

Charge during the absence of Shri . N. N. Chintamani , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Yeola is kept with Shri . A. P. Khollam , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola . 

Certified that Shri . N. N. Chintamani would have continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Yeola , if he had not proceeded on leave for the 
period from 28th Sepember 2020 to 1st October 2020 [ Note 2 below Rule 39 ( 2 ) of the Maharashtra 
Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 ) . 


VIKAS S. KULKARNI , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 5th September 2020 . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२- २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 4201 / 2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


1 


Smt . M. R. Dhanorkar , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for fifteen ( 15 ) days from 5th September 2020 to 
19th September 2020 suffixing Sunday falling on 
20th September 2020 . 


2 


Smt . P. S. Apte , 
5th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Earned Leave for five ( 5 ) days from 29th 
September 2020 to 3rd October 2020 suffixing 
Sunday falling on 4th October 2020 . 


3 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for thirteen ( 13 ) days from 21st September 2020 
to 3rd October 2020 perfixing Sunday falling on 
20th September 2020 and suffixing Sunday falling 
on 4th October 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 23rd September 2020 
after office hours to 5th October 2020 before office 
hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 


1 


Smt . M. R. Dhanorkar , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Shri . S. R. Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt . P. S. Apte , 
5th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Smt . P. A. Rajput , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


११ 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


( II ) - contd . 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


3 


Smt . G.K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Shri . S. R. Nikam , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 21st 
September 2020 to 24th September 2020 before 
office hours alongwith the additional charge of the 
Court of 5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik and 7th Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Smt . P.A. Rajput , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 24th 
September 2020 before office hours to 5th October 
2020 before office hours . 


VIKAS S. KULKARNI , , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 8th October 2020 . . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८२ / सन २०२०.- श्री . आर . एम . कुलकर्णी , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांना दिनांक १८ मार्च २०२० ते दिनांक २१ मार्च २०२० रोजीपर्यंतची एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांना दिनांक १७ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . एम . कुलकर्णी यांना जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर . एम . कुलकर्णी , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . आर . नातु , जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री . आर . एम . कुलकर्णी , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १८ मार्च २०२० . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6529/2020.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . R. R. Deshpande , 
Secretary , 
District Legal Services 
Authority , Ahmednagar . 


Earned Leave from 7th October 2020 
to 9th October 2020 suffixing holiday 
on 10th October 2020 and 11th 
October 2020 with permission to 
leave Head Quarter from 6th October 
2020 after office hours till 12th 
October 2020 before office hours . 


Shri . G. R. Dhepe , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 


2 


Shri . P. N. Kulkarni , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 12th October 
2020 to 14th October 2020 prefixing 
holiday on 10th October 2020 and 
11th October 2020 . 


Shri . P. K. Kharate , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 12th October 
2020 to 14th October 2020 with 
permission to leave Headquarter from 
11th October 2020 after office hours 
till 15th October 2020 before office 
hours 


Smt . A. P. Diwan , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


4 . 


Shri . P. P. Modi , 
Civil Judge , Senior 
Division , Rahata . 


Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 


Earned Leave from 17th October 
2020 to 23rd October 2020 suffixing 
holiday on 24th October 2020 and 
25th October 2020 with permission 
to leave Headquarter from 16th 
October 2020 after office hours till 
26th October 2020 before office 
hours . 


5 


Smt . N. N. Joshi , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Earned Leave from 7th October 2020 
to 9th October 2020 suffixing holiday 
on 10th October 2020 and 11th 
October 2020 with permission to 
leave Headquarter from 7th October 
2020 till 11th October 2020 . 


Smt . S. D. Javalgekar , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


93 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of M. C. S. R. ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have 
continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 


SHRIKANT L. ANEKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 16th October 2020 . 


Order 


No. EST / 4227 / 2020.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Period 


1 


3 


1 


Name and Designation 

2 
Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 11 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
three ( 3 ) days from 5th October 2020 to 7th 
October 2020 prefixing Sunday falling on 4th 
October 2020 . 


2 


Shri . S. G. Landge , 
Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Ex post Facto sanction to the Extension of Earned 
Leave for four ( 4 ) days from 2nd October 2020 to 
5th October 2020 with permission to leave 
headquarter is hereby granted in continuartion of 
Earned Leave from 28th September 2020 to 1st 
October 2020 previously granted . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 
1 Shri . V. S. Hingne , 

Smt . S. N. Bhalerao , 
District Judge - 11 and 

Ad hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions 
Assistant Sessions Judge , Nashik . Judge , Nashik 


2 


Shri . S. G. Landge , 
Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Shri . A. K. Deshmukh , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 12th October 2020 . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6799/2020.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Medical Leave from 6th October 2020 
to 23rd October 2020 . 


Smt . M. R. Natu , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . K. K. Patil , 
District Judge - 10 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


2 


Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Earned Leave Ex post facto from 5th 
October 2020 to 17th October 2020 
prefixing holiday on 4th October 2020 
with permission to leave Head Quarter 
from 4th October 2020 after office 
hours till 17th October 2020 . 


Shri . D. S. Ghumare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


3 


Medical Leave from 14th October 
2020 to 17th October 2020 . 


Shri . R. M. Gunjikar , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Shri . N. G. Shukla , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


4 


Shri . A. A. Laulkar , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 26th October 
2020 to 29th October 2020 prefixing 
holiday on 24th October 2020 and 
25th October 2020 suffixing holiday 
on 30th October 2020 with 
permission to leave Headquarter from 
23rd October 2020 after office hours 
till 31st October 2020 before office 
hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

SHRIKANT L. ANEKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 2nd November 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


94 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6881/2020.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . U. V. Joshi , 
7th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 19th October 
2020 to 23rd October 2020 prefixing 
holiday falling on 18th October 2020 
and suffixing holiday on 24th October 
2020 and 25th October 2020 with 
permission to leave Headquarter from 
17th October 2020 after office hours 
till 26th October 2020 before office 
hours 


Shri . P. N. Kulkarni , 
8th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Shri . S. D. Patil , 
7th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Medical Leave 12th October 2020 to 
17th October 2020 sufixing holiday on 
18th October 2020 with permission 
to leave headquarter from 12th 
October 2020 after office hours till 
18th October 2020 . 


Shri . A. A. Khandale , 
13th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Smt . S. S. Patil , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 12th October 
2020 to 17th October 2020 suffixing 
holiday on 18th October 2020 with 
permission to leave headquarter from 
11th October 2020 after office hours 
till 19th October 2020 before office 
hours . 


Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


4 


Shri . D. P. Kasat , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Shrirampur . 


Shri . B. U. Choudhari , 
Civil Judge , Senior 
Division , Newasa . 


Earned Leave from 21st October 
2020 to 23rd October 2020 suffixing 
holiday on 24th October 2020 and 
25th October 2020 with permission 
to leave Headquarter from 20th 
October 2020 after office hours till 
26th October 2020 before office 
hours . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


5 


Smt . R. S. Bhosale , 
Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


Earned Leave Ex post Facto from 5th 
October 2020 to 17th October 2020 
prefixing holiday on 4th October 2020 
with permission to leave Headquarter 
from 4th October 2020 after office 
hours till 17th October 2020 . 


Smt . J. V. Pekhale 
Purkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division , 
Sangamner . 


6 


Shri . P. P. Modi , 
Civil Judge , 
Senior Division , Rahata . 


Earned Leave from 24th October 
2020 to 26th October 2020 with 
permission to leave Headquarter from 
24th October 2020 after office hours 
till 27th October 2020 before office 
hours . 


Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Kopargaon . 


7 


Smt . N. N. Joshi , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar . 


Smt . S. N. Sacdeo , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Kopargaon . 


Earned Leave from 26th October 
2020 to 29th October 2020 prefixing 
holiday on 25th October 2020 and 
suffixing holiday on 30th October 2020 
with permission to leave Headquarter 
from 24th October 2020 after office 
hours till 31st October 2020 before 
office hours . 


8 


Smt . U. A. Borade , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Parner . 


Earned Leave from 22nd October 
2020 to 23rd October 2020 suffixing 
holiday on 24th October 2020 and 25th 
October 2020 with permission to 
leave Headquarter from 21st October 
2020 after office hours till 25th October 
2020 before office hours . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Parner . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 

ASHOKKUMAR B. BHILLARE , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 4th November 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


BY I / C . DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 4277 / 2020.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


1 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Earned Leave for Eight ( 8 ) days from 16th October 
2020 to 23rd October 2020 suffixing holidays 
falling on 24th October 2020 and 25th october 
2020 with permission to leave headquarter with 
effect from 15th October 2020 after office hours 
to 26th October 2020 before office hours . 


2 


Smt . R. N. Khan , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Igatpuri . 


Earned Leave for four ( 4 ) days from 26th October 
2020 to 29th October 2020 prefixing holidays 
falling on 24th October 2020 and 25th October 
2020 and suffixing holiday falling on 30th October 
2020 with permission to leave headquarter with 
effect from 23rd October 2020 after office hours 
to 31st October 2020 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 


1 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Smt . P. A. Rajput , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik alongwith the 
additional charge of the Court of 5th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik 


2 


Smt . R. N. Khan , 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First 
Class , Igatpuri . 


Smt . L. K. Sapkal , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri . 


SANDHYA S. NAIR , 
l / c . District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik . 16th October 2020 . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १३४३ / २०२०.- श्री . व्ही . एम . पथाडे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांना 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० पावेतो 
अशी ९ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १४४४ / २०२०.- श्री . आनंद दे . 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० ते 
दिनांक 

३ नोव्हेंबर २०२० पावेतो अशी ४ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ 
नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आनंद दे , करभाजन यांना दिवाणी 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ ऑक्टोबर 
२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
न्यायिक कार्यभार श्री . ए . एस . भागवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 

तसेच प्रशासकीय कार्यभार दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो श्री . आर . ए . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , शहादा यांनी सांभाळला होता . 


श्री . आनंद दे . करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०२० रोजी कार्यभार श्री . ए . आर . शेंडगे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा आणि दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०२० कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री . एस . डी . 
हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , तळोदा यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम , पथाडे यांना जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा यांचे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद 
दे . करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रमोद एस . तरारे , 


प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , १५ ऑक्टोबर २०२० . 


नंदुरबार , ५ नोव्हेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


सदर आदेशाची नोंद श्रीमती ए . एम . तामणे , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का 

तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


नाशिक , 3 नोव्हेंबर २०२० . 


( २ ) श्रीमती एल . के . सपकाळ , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी 
यांचा जावक क्रमांक १ ९ २७ / २० , दिनांक २१ ऑक्टोबर 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का 

तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , 


२०२० रोजीचा अर्ज 


दिनांक २२ 

ऑक्टोबर २०१० . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ५७०० / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


( २ ) श्रीमती एस . डी . कांबळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचा जावक क्रमांक २४३६/२० , दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०२० रोजीचा अर्ज . 


आदेश 


श्रीमती एल . के . सपकाळ , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी , जिल्हा नाशिक यांना 
संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित 
रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते 
३१ 

मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था / रजा / ५७ ९ १ / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


सदर आदेशाची नोंद श्रीमती एल . के . सपकाळ , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , इगतपुरी , 
जिल्हा नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्रीमती एस . डी . कांबळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांना संदर्भीय शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


नाशिक , 


२ ९ ऑक्टोबर 

२०२० . 


सदर आदेशाची नोंद श्रीमती एस . डी . कांबळे , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २०० ९ / प्र.क्र . १४१ / का 
तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक 

२२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


( २ ) श्रीमती ए . एम . तामणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांचा 
जावक क्रमांक २४३६/२० , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० 
रोजीचा अर्ज . 


नाशिक , ३ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


क्रमांक आस्था / रजा / ५७ ९ ० / २०२०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


आदेश 


श्रीमती ए . एम . तामणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांना संदर्भीय शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ६४ / सन २०२०.- श्रीमती एस . एन . सचदेव , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांना दिनांक २ नोव्हेंबर 
२०२० ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजीपर्यंतची एकूण चार 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
त्यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एन . सचदेव यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , ३१ ऑक्टोबर २०२० . 


आदेश 


श्रीमती एस . एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . यु . मिसाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . एन . सचदेव , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ४ ९ / सन २०२०.- श्रीमती एन . के . नागरगोजे , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांना दिनांक 
२ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांना दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , ३१ ऑक्टोबर २०२० . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन . के . नागरगोजे यांना 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
५ 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८० / सन २०२०.- श्रीमती एम . पी . मथुरे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांना दिनांक 
२ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीपर्यंतची 
एकूण अकरा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांना दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती एन . के . नागरगोजे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एन . एस . सय्यद , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . पी . मथुरे यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एन . के . नागरगोजे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


मंजुषा व . देशपांडे , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 


श्रीमती एम . पी . मथुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , राहुरी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती बी . एम . कोठावळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०२० . 


श्रीमती एम . पी . मथुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , राहुरी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विनियमन / अवसायक बदल / कलम १०३ ( ४ ) / १७४० / सन २०२०.- मी . अशोक बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
खालील तक्त्यात नमूद अवसायातील सहकारी संस्थांच्या आदेशात त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे अंशत : बदल करण्याबाबतचा आदेश 
आज दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव 


पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव 


नवीन अवसायकाचे नाव 


व हुद्दा 


व हुद्दा 


१ 


२ 


3 


१ 


श्री . बी . डी . पाटील , 


संत जगनाडे महाराज , फळे व भाजीपाला 
सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , 


श्री . बी . डी . पाटील , 
दुसरे लेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


२ 


श्री . बी . डी . पाटील , 


शिरपूर सहकारी ग्राहक भांडार लिमिटेड , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


दुसरे लेखापरिक्षक , 


श्री . बी . डी . पाटील , 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


३ 


जय आंबे माँ महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , आमोदे , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


श्री . बी . डी . पाटील , 
लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . बी . डी . पाटील , 
दुसरे लेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


४ 


श्री . बी . डी . पाटील , 


श्री . बी . डी . पाटील , 


सरस्वती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


दुसरे लेखापरिक्षक , 


लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


५ 


श्री . बी . डी . पाटील , 


श्री . बी . डी . पाटील , 


दोरीक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


दुसरे लेखापरिक्षक , 


लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


६ 


श्री . बी . डी . पाटील , 


श्री . बी . डी . पाटील , 


शिरपूर तालुका बागायतदार सहकारी 
संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


दुसरे लेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२- २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट 


चालू 


अ . क्र . 


अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव 


पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव 


नवीन अवसायकाचे नाव 


व हुद्दा 


व हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


७ 


बोराडी जंगल कामगार सहकारी संस्था 


श्री . बी . डी . पाटील , 


श्री . बी . डी . पाटील , 


, 


मर्यादित , बोराडी , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


दुसरे लेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


८ 


श्री . वाय . एच . दाऊळकर , 


दादासो . पांडूबापू माळी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


सहकार अधिकारी ( २ ) , अधिन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . बी . व्ही . पवार , 
पहिले अप्पर उपलेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


९ 


दादासो शिवाजीराव पाटील आदिवासी 


श्री . वाय . एच . दाऊळकर , 


गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
उमर्दे , 


सहकार अधिकारी ( २ ) , अधिन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . बी . व्ही . पवार , 
पहिले अप्पर उपलेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


१० 


श्री . वाय . एच . दाऊळकर , 


कर्मवीर व्यंकटराव रणधीर गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित , बोराडी . 


सहकार अधिकारी ( २ ) , अधिन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . बी . व्ही . पवार , 
पहिले अप्पर उपलेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


११ 


श्री . वाय . एच . दाऊळकर , 


श्री . बी . व्ही . पवार , 


श्रीकृष्णनगर भटक्या विमुक्त जमाती 
सहकारी संस्था मर्यादित , बोराडी . 


सहकार अधिकारी ( २ ) , अधिन 


पहिले अप्पर उपलेखापरिक्षक , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


१२ 


श्री . वाय . एच . दाऊळकर , 


सौ . सावित्रीबाई व्यंकटराव रणधीर गृहतारण 
सहकारी संस्था मर्यादित , बोराडी . 


सहकार अधिकारी ( २ ) , अधिन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . बी . व्ही . पवार , 
पहिले अप्पर उपलेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 
जिल्हा धुळे . 


अशोक बागल , 


सहायक निबंधक . 


सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 


शिरपूर , १५ ऑक्टोबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / बीएनके / ५० ९ ७ / ८६० / सन २०२०.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतात की , समता 
पतसंस्था सेवकांची सहकारी संस्था मर्यादित , कोपरगाव , 

तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 


क्रमांक सनिको / वि -१ / निवरा गृहनि / कलम २१ / आदेश / सन २०२०. 
- मी , रतन त्रिभुवन , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर मला प्रदान झालेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एचएसजी / १३०१ / सन 
१ ९ ८३ , दिनांक ११ एप्रिल १ ९ ८३ नुसार नोंदणी केलेली निवारा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कोपरगाव ( अवसायनात ) , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एचएसजी / टीसी / 
५० ९ ७ / सन २०२० , दिनांक 

२१ ऑगस्ट 

२०२० असा आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था ( रिसोर्स सोसायटी ) 
असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था ( क्रेडिट 
रिसोर्स सोसायटी ) यामध्ये करण्यात येत आहे . 


कोपरगाव , २१ ऑगस्ट २०२० . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विघटित झाली आहे , असे 
समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद 
झाली आहे . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मे २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


कोपरगाव , २८ मे २०२० . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / एचएसजी / टीसी / ५० ९ ३ / सन २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतात 
की , बालाजी आंगण नं . १ , गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
कोपरगाव , ( सर्व्हे नंबर १० ९ / २ - अ / अप्लॉट नंबर ३० ) , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 


क्रमांक प्रशा -१ / मढी खु . ग्राबिशेपत / नों.र.आ. / ८७ ९ / सन २०२०. 
मी , नामदेव ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर मला प्रदान झालेल्या 
अधिकारानुसार मढी खुर्द ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मढी खुर्द ( अवसायनात ) , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेनी अवसायनाचा कालावधी वाढविणेसाठी शासनाकडे 
मुदतवाढ घेतलेली नाही . उपरोक्त नमूद संस्थेच्या दप्तराची व 
तद्अनुषंगाने चल / अचल संपत्तीबाबत भविष्यात काही वाद निर्माण इ 
माल्यास त्याची जबाबदारी तत्कालीन अवसायक व श्री . आर . वाघ , 
मुख्य लिपिक यांचेवर ठेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे समापन करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मढी 
खुर्द ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मढी खुर्द 
( अवसायनात ) , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / एचएसजी / टीसी / 
५० ९ ३ / सन २०२० , दिनांक २८ मे २०२० असा आहे . 

. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


कोपरगाव , ३१ ऑगस्ट २०२० . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


आदेश 


रतन त्रिभुवन , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , कोपरगाव , 


जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक प्रशा -१ / यशोधन महिला ग्राबिशेपत / नों.र.आ. / ८८५ / सन 
२०२० , - मी , नामदेव ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर मला प्रदान इ 
II लेल्या अधिकारानुसार यशोधन महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , रवदे ( अवसायनात ) , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेनी अवसायनाचा कालावधी वाढविणेसाठी शासनाकडे 


कोपरगाव , २८ मे २०२० . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


मुदतवाढ घेतलेली नाही . उपरोक्त नमूद संस्थेच्या दप्तराची व 
तद्अनुषंगाने चल / अचल संपत्तीबाबत भविष्यात काही वाद निर्माण 
झाल्यास त्याची जबाबदारी तत्कालीन अवसायक व श्री . आर . वाघ , 
मुख्य लिपिक यांचेवर ठेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे समापन करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
यशोधन महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मढी 
खुर्द ( अवसायनात ) , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . रिझवान उस्मान शेख यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी 
माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


कोपरगाव , ३१ ऑगस्ट २०२० . 


श्री . रिझवान उस्मान शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पवन हरिविजय बनसोड , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएनएल / ५० ९ ८ / १००० / सन २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतात 
की , रेणूका स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , कोपरगाव , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रिझवान 
उस्मान शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएनएल / ओ / ५० ९ ८ / 
सन २०२० , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , १७ ऑक्टोबर २०२० . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे . 


आदेश 


नामदेव ठोंबळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोपरगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


कोपरगाव , २१ सप्टेंबर २०२० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / ३३०४ / २०२०.- श्रीमती अर्चना तुळशीराम जगताप , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यांना दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०२० पावेतो अशी ६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०२० ( दुसरा शनिवार ) , ११ ऑक्टोबर २०२० 
( रविवार ) व दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२० ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर 
२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना तुळशीराम जगताप 
यांना ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 


क्रमांक बी -२ / ३३७ ९ / २०२०.- श्री . रिझवान उस्मान शेख , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १ ९ ऑक्टोबर 
२०२० ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० पावेतो अशी 

५ 

दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२० ( रविवार ) , २४ ऑक्टोबर 
२०२० ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२० ( रविवार ) 
रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२ - २८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


- 


आदेश 
क्रमांक सनिने / प्र .३ / कलम १०२ / विलोपित आदेश / ९ ५८ / सन २०२०. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गोकुळ नांगरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नेवासा , जिल्हा अहमदनगर 
आदेश देतो की , श्री साईरत्न ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , वडाळा बहिरोबा , तालुका नेवासा , जिल्हा अहमदनगर या 
कार्यालयाचा कलम १०२ अन्वये पारीत केलेला अंतरीम आदेश जा . 
क्र . सनिने / प्र -३ / कलम १०२ / अंतरीम आदेश / ४७१ / सन २०२० , दिनांक 
२४ जून २०२० रोजीचा आदेश विलोपित करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी 
माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

गोकुळ नांगरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नेवासा , 

जिल्हा अहमदनगर . 
नेवासा , २३ ऑक्टोबर २०२० . 


श्रीमती अर्चना तुळशीराम जगताप , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ( रिमांडचे 
कामकाजासह ) श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . सतिष मधुकर 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अर्चना 
तुळशीराम जगताप , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


आहेर , ५ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


धुळे , १२ ऑक्टोबर २०२० . 


क्रमांक एएनआर / एसएनआर / एचएसजी / ३८३५ / १०५४ / सन २०२०. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
महालक्ष्मी प्राईड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गुंजाळवाडी , 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे 
जाहीर करीत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएनआर / एचएसजी / ३८३५ / 
सन २०२० , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी 
गृहनिर्माण संस्था आहे . 
संगमनेर , २५ ऑगस्ट २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सनिने / प्र .३ / कलम १०२ / विलोपित आदेश / ९ ४१ / सन २०२०. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गोकुळ नांगरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नेवासा , जिल्हा अहमदनगर 
आदेश देतो की , नाथबाबा मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , नेवासा 
बु . , तालुका नेवासा , जिल्हा अहमदनगर या कार्यालयाचा कलम १०२ 
अन्वये पारीत केलेला अंतरीम आदेश जा . क्र . सनिने / प्र -3 / कलम 
१०२ / अंतरीम आदेश / ४६ ९ / सन २०२० , दिनांक २४ जून २०२० 
रोजीचा आदेश विलोपित करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी 
माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नेवासा , १ ९ ऑक्टोबर २०२० . 


क्रमांक एएनआर / एसएनआर / एचएसजी / ३८३६ / १३७२ / सन २०२०. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
साई आनंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , संगमनेर , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएनआर / एचएसजी / ३८३६ / 
सन २०२० , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ तेश्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


तर ते 


वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी 
गृहनिर्माण संस्था आहे . 


अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
२ 

रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २० नोव्हेंबर २०२० . 


गणेश पां . पुरी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 


संगमनेर , ३० सप्टेंबर २०२० . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १४८४ / २०२०.- श्री . व्ही . एम . पथाडे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांना 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० पावेतो 
अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 


आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १४८३ / २०२०.- श्री . आ . र . कल्हापुरे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०२० पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आ . र . कल्हापुरे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 


आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . ए . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , शहादा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एम . 
पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , २१ नोव्हेंबर २०२० , 


वरीलप्रमाणे दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत श्री . आ . र . कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा 
यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अ . र . शेंडगे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा 
यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . र . 
कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


